महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: म.वि.वि.-१२१७/प्र.क्र.१४६/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२२ 


विषय :- रत्नागिरी येथील विमानतळच्या 


भूसंपादनासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


वाचा :- १. शासन निणर्य क्र.-मविवि-१२१७/प्र.क्र.१४६/२८-अ दि.०९/०५/२०१८ 
२. शासन ज्ञापन क्र.-बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१०२/२८-अ दि.१०/१२/२०१८ 
३. शासन ज्ञापन क्र.-बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१०२/२८-अ दि.१६/०३/२०१९ 
४. शासन ज्ञापन क्र.-बीयुडी-१६१९/प्र.क्र.५१/२८-अ दि.२१/०९/२०१९ 
५.वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
६. शासन निणर्य क्र.--मविवि-१२१७/प्र.क्र.१४६/२८-अ दि.०४/१०/२०२२ 
७.उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र.मविविकं २०१०/प्र.क्र.४२/भुसं/८६९, 
दि.१३.१०.२०२२. 
८. अपर जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र.भूसं.पुर्नव / २०२१-२२ /प्र.क्र.०५/भुसं/८७०, 
दि.१३.१०.२०२२. 


शासन ज्ञापन :- 

रत्नागिरी येथील विमानतळाच्या विकासासाठी शासन निर्णय दि.९ मे,२०१८ अन्वये रु. २६ कोटीस 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. रत्नागिरी विमानतळासाठी शासनामार्फत आतापर्यंत संदर्भ 
क्र.२,क्र.३, क्र.४ च्या शासन ज्ञापनां अन्वये रु.१७.०० कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 
२. संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी रु.९७.४४ कोटीची सुधारित 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
३. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.9 व ८ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीने रत्नागिरी येथील विमानतळाच्या भूसंपदानासाठी रु.६१ कोटी निधीची मागणी केली आहे. 


४. वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकानुसार सन २०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर, २०२२ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वाषिक 
तरतूदीच्या Go टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) वितरीत केला 
जाईल, असे कळविले आहे. आता, वित्त विभागाने विम्सप्रणालीवर रु.३५,१५,०५,०००/- (रु. पस्तीस कोटी पंधरा 
लाख पाच हजार) एवढा निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. याअनुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
लेखाशीर्ष 3043 ०१६४ अंतर्गत रत्नागिरी विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी रु.३५,१५,०५,०००/- (रु. पस्तीस कोटी 
पंधरा लाख पाच हजार) एवढा निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः म.वि.वि.-१२१७/प्र.क्र.१४६/२८-अ 


योजनेचे नाव- - मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


(रक्‍कम रुपयात) 
बाब क्र. सन २०२२-२३ ची मूळ | आता वितरीत करावयाची 
अर्थसंकल्पिय तरतूद । रक्कम 
रत्नागिरी येथील | २५१,०७,५०,००० ३५,१५,०५,००० 
विमानतळच्या 
भुसंपादनासाठी 
एकूण २५१,०७,५०,००० ३५,१५,०५,००० 


(एकूण अक्षरी रक्‍कम रुपये पस्तीस कोटी पंधरा लाख पाच हजार फक्त) 


५. राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी कार्यक्रम लेखाशीर्ष ३०५३ ०१६४, ३१-सहायक अनुदाने खाली 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. त्याअनुषंगाने, उपरोक्‍त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, 
०२ विमानतळ, १०२ विमानक्षेत्र, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०२) विमानतळाच्या 
विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, विमानचालन 
संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 
६. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत करण्यात 
आला आहे, त्याच कामांसाठी तो विहीत मुदतीत खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने 
घ्यावी. तसेच, खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत खर्चाचा आढावा वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावा. 
७. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता 
करुन शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२११०७१६३८०२८९०७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


LAXMIKANT 
GOPALRAO DHOKE 


(ल. गो. ढोके) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः म.वि.वि.-१२१७/प्र.क्र.१४६/२८-अ 


२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

४. महालेखापाल,( लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


on SG MH 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


